मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत 
धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी 
करण्यासाठी तपासणी समिती 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः धसंरू-२०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-६ 
Td. SUITS आवार संकुल इमारत, 
१०वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई-०१ 
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. धसंरु-२०१२/प्र.क्र.३८९/आरोग्य-६, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१२ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. धसंरु-२०१२/प्र.क्र.३८९/आरोग्य-६, 
दिनांक २० जुले,२०१५ 
प्रस्तावना :- 


मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी तपासणी 
समिती संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक १९.११.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली आहे. 
सदर तपासणी समितीमध्ये क्रमांक २ येथे सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा हे सदस्य सचिव आहेत. तपासणी 
समितीच्या कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून मुंबई कार्यक्षेत्रात सहायक संचालक, आरोग्य सेवा व 
उर्वरित कार्यक्षेत्रात जिल्हा हल्यचिकीत्सक/अतिरिक्‍त जिल्हा शल्यचिकीत्सक (चिकित्सा) यांना तपासणी 
समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी संदर्भाधिन क्र.१ 
येथील दिनांक १९.११.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये तपासणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
तपासणी समितीच्या कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून तपासणी समितीमध्ये मुंबई कार्यक्षेत्रात सहायक 
संचालक, आरोग्य सेवा व उर्वरित कार्यक्षेत्रात संबधित जिल्ह्याचे जिल्हा हाल्यचिकीत्सक/ अतिरिक्‍त जिल्हा 
शल्यचिकीत्सक (चिकित्सा) यांना सदस्य सचिव म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धसरू - २०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-६, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१८१२१८१८०६२५६६१७ असा आहे. हा आदेश स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadge 
S U b h a S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Finance Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


° ७ 2.5.4.20=b1f74930407346db2703eca69fb 
N | V Ir ut | 25a73a3ba8647d94e4c83579e877eeaa63 
72e, 
serialNumber=8aa1f531272224e355732cc 
20c64b2a014c4d982a276b8f3e7048995ac 
a g e bf1651, cn=Subhash Nivruti Gadge 
Date: 2018.12.19 11:53:14 +05'30' 
(सु.नि.गाडगे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४) मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


६) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई 


७) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


८) प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


९) सचिव,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, नवीन मंत्रालय,मुंबई 
१०) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी,मुंबई 


१२)विक्रीकर sya, ag 


93) सहायक विक्रीकर आयुक्‍त (सर्व) 
१४) धर्मादाय आयुक्त,मुंबई 


१५) आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई महानगरपालिका,मुंबई 


१६) आयुक्त, महानगरपालिका (सर्वी 
१७ सहायक धर्मादाय आयुक्‍त (सर्व) 


१८)विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धसरू - २०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-६, दिनांक १९ डिसेंबर, २०१८ 


१९) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


२०) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
२१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रूग्णालये/राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
22) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
२३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 
) 
) 


2x) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्वी 
२५)अतिरिक्‍्त जिल्हा शल्यचिकीत्सक (चिकित्सा) (सवी 


२६) निवड नस्ती (आरोग्य -६) 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


